विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, लातूर या संस्थेस राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशञा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १३ जून, २०२४ 


fel 
i 
— 
_ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


x 


are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


AN 
~~ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


<= 


o~ 
ae 
ma 


area निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


४७/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक ३१.०१.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,लातूर 


या संस्थेस पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी आवश्‍यक राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये 


१,६२,७२,११०/- (रुपये एक कोटी, बासष्ट लक्ष, बाहत्तर हजार, एकशे दहा फक्त) इतक्या 


किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या 


अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


नग | प्रती नग डा 
अ.क्र फर्निचर साहित्याचे नाव दाव्यात किंमत 
संख्या | किंमत 
शरीररचनाझास्त्र विभाग 
वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज & X 
cy ee ee षु २२५०० १६२५०० 
2.4 X २.७५) 
वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 4 X 
; एक्झिक्यु (साइज ५ क (च्य ae 
2X 2.94 ) 
३ | रिवोल्वइंग सुपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २२७०० १८१६०० 
४ | हाय बंक सपोर्ट रिवोल्वइंग चेअर ७ । २१९८० १५३८६० 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


प्रती नग 


अ.क्र फर्निचर साहित्याचे नाव el ae ll Ge किंमत 

५ | व्हिसिटर लेदर चेअर १४४०० ५७६००० 

६ | एस टाइप चेअर १३९७० ४१९१०० 

७ ।इंस्ट्रमेन्ट gictt ३०३०० ६०६०० 
स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग स्टूल (साइज :1_२०" 

८ ७८३० ४६९८०० 
W28 "H9Z - 24") 

९ | एक्स-रे fey बॉक्स १२७०० ६३५०० 

| qo | स्टडी रायटिंग पंड चेअर ९८०० ९८०००० 

Es : स्टेनलेस स्टील मॉडेल SUR टेबल साईज ere saa 
- ७८” W-3§” H-30 

१२ | ऑफिस कपबर्ड साईज -६ x 2.04 x १.५ २५३५० २५३५०० 

जीवरसायनशास्त्र विभाग 

न वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज & X 55663 Mies 
2.4 K २.७५) 

ie वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 4 X 2 vas oe 
X २.७५) 

१५ | रीवोल्वइंग सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २२७०० ६८१०० 

१६ | हाय बँक सपोर्ट रीवोल्वइंग चेअर २१९८० ४३९६० 

१७ | लेदर चेअर विथ कुठान १४२५० २१३७५० 
वेटींग बेच ३ सीटर (साइज:1५४ "Wo" 

१८ १९२५० ३८५०० 
।1१८) 

१९ | कॉम्प्युटर टेबल १९५५० १९५५० 

२० | स्टुडेन्ट चेअर विथ Hart ९९०० ९९००० 

२१ | फायबर विथ Har ९८०० ९८००० 

२२ | चेज रूम लॉकर १२ साईज -६.५ x 2.04 x १.५ 33&¢0 ३३६८० 

२३ | ऑफिस कपबोर्ड साईज & x 2.04 x १.५ २५३५० ७६०५० 

न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग 

ay | OR एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज ५५ २» eee eke 
२.७५) 

२५ | कॉम्प्युटर टेबल १९५५० ५८६५० 

२६ | रीवोल्वइंग yur एक्झिक्युटिव्ह चेअर २२७०० ४५४०० 

२७ । वेटींग बेच ३ सीटर (साइज: (_५४" //२०" १८) १९२५० ३८५०० 

२८ | एक्झाम काऊच (साइज : LV" ७/२४"-३४") ३९६०० ३९६०० 

२९ | लेदर चेअर विथ par १४३५० १४३५०० 

३० | लायब्ररी बुक केस ३२९३० ६५८६० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


DIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


अ.क्र फर्निचर साहित्याचे नाव ee el एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
३१. | Sax ट्राली 3 | ३०१५० ९०४५० 
३२ | ऑफिस कपबोर्ड साईज -६ x 2.04 x 9.4 2 | २५३५० ५०७०० 
मध्यवर्ती ग्रंथालय विभाग 

३३ | लायब्ररी स्टडी टेबल १५ | ४८९५० ७३४२५० 

३४ । रिडिंगटेबल मरीन प्लाय १५ | ४६८४० ७०२६०० 

३५ । स्टुडेन्ट रिडिंग टेबल १२ । ४५५९० ५४७०८० 

३६ | लायब्ररी बुक केस ।_१०_| ३२९३० ३२९३०० 

३७ । स्टील ट्युबुळार चेअर ५० । ७६०० ३८०००० 

३८ | रीवोल्वइंग सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 9 | २२७०० २२७०० 
वेटींग बेच ३ सीटर (साइज:1५४ "Wo" 

38 २ १९२५० ३८५०० 
१८) 

४० | चेंज रूम लॉकर १२ साईज - ६.५, २.७५, १.५ | ४ | ३३६८० १३४७२० 

पुदवीपुर्व विद्यार्थीनीचे वस्तीगृह 

४१ । ड्रेसिंग टेबल ७० | १४१९० ९९३३०० 

४२ । स्टडी टेबल 26° || -RCze १९७६०० 

४३ | स्टील ट्युबुलर चेअर ७० । ७६०० ५३२००० 

४४ | स्टुडेन्ट रिडिंग टेबल 2 । ४५५९० ९११८० 

४५ स्टेनलेस स्टील डायनिंग टेबल २ | ४७८८० ९५७६० 

४६ ।शूजरॅक १२० | ५८५० ७०२००० 

वैद्यकोय अभिलेख विभाग 

क ता एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज ५५ २» 71 Sead 
२.७५) 

४८ | रीवोल्वइंग सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर 8 | २२७०० ९०८०० 
वेटींग बेच ३ सीटर साइज: L ५४ "Wo" 

४९ २ १९२५० ३८५०० 
१८) 

५० | फायबर विथ Har ८ ९८०० ७८४०० 

५१ (रेकॉर्डरक८.५%६%४ & | १४७५०० ८८५००० 

५२ | रजिस्टर स्टोर रंक ८. §.9X 3.4 & | १४५९०० ८७५४०० 

५३ | एस एस स्टूल साईज-४ फुट २ ९७८० १९५६० 

५४ | एलमुनियम सीडी | 9 | २६४८० २६४८० 

44 | स्टूल दु ४१५८० २०७५० 

५६ ।आर्यरन रक 9.4X§.9X3.4 ४ | १४४५०० ५७८००० 

५७ स्टोर WAND ८ ६. ४ 8 । १४५७५० ५८३००० 

५८ | ऑफिस कपबोर्ड साईज -६ x 2.04 x १.५ ४ । २५३५० १०१४०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


नग | प्रती नग मत 
अ.क्र फर्निचर साहित्याचे नाव gee | eee की किंमत 
संख्या | किंमत 
सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग 
वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 
us 3 32400 ९७५०० 
६>२.५<२.७५) 
वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 
६० ३ | २८३०० ८४९०० 
4X2X2.(94) 
६१ | फायबर विथ Har १५ । ९८०० १४७००० 
६२ | लायब्ररी बुक केस | 9 | ३२९३० 32830 


प्रशासकीय कार्यालय 


वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 
६२ 4 32400 १६२५०० 
&X2.4X2.(94) 
वर्क स्टेशन एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज 
Go 4 २८३०० १४१५०० 
५%२)९२.७५) 
६५ | मिड बँक एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 9° | २४३५० २४३५०० 
६६ | फायबर विथ par ५० | ९८०० ४९०००० 
६७ | फुड ट्रॉली ५ | ६१५९० ३०७९५० 
६८ | ऑफिस कपबोड॑ साईज -६ २.७५», 9.4 २० । २५३५० ५०७००० 
एकूण १,६२,७२,११० 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात येत आहे. 


2 सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक झासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


३) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित फर्निचरचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


४) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


> 


२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात 
यावी. 


सदर फर्निचरसाठी कोणत्याही नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा 
करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचरची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी 
प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित फर्निचरचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत HSS नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 
सदर विषयी फर्निचर खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१३१११२१८२७१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR (jeez 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82 
J AYA 406eea05963bc456f1 e1e8621e5917d8305, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3D 

C8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFB 
S H ETTY F1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2024.06.13 16:55:44 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

निवडनस्ती (प्रहा-१) 


> wer *-> war  <-* — i 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


